सन 2029-22 या वर्षाकरिता “कै. वासुदेव 
गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार” प्रदान 
करण्याबाबत. . 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०२४/प्र.क्र.१६/तांशि-६ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एडीआर- 
२०१९/प्र.क्र.९४/तांशि-६, दि. २ जानेवारी, २०२०. 
2) कला संचालक यांचे पत्र क्रमांक डिओओअ-२०२४/तीन/३६५, 
दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२४ 
प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्याला कलेचा समृध्द वारसा लाभला आहे. EAHA शिक्षण देणारी भारतातील पहिली 
संस्था सर ज.जी. कला महाविद्यालयाच्या स्वरुपात, सन १८५७ या वर्षी मुंबई येथे स्थापन झाली. राज्यातील 
कलाकारांनी कला क्षेत्रात राष्ट्रीय तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लौकिक प्राप्त HoT आहे. 

fa कलेच्या क्षेत्रात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या नामवंत व जेष्ठ कलाकारांचा यथोचित सन्मान 
करण्यासाठी "कै. वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार" प्रदान करण्याचा निर्णय, उपरोक्त "वाचा" 
येथील संदर्भ क्र. (१ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार, उपयोजित कला क्षेत्रामध्ये 
महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या कलाकारास सन २०२१-२२ या वर्षाचा कै. वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव 
पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी शोध समितीची बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. त्यानुसार, संदर्भ क्र. 
(२) येथील पत्रान्वये शोध समितीचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार, 
'के. वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार" उपयोजित कला क्षेत्रामध्ये महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या 
कलाकारास प्रदान करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या वर्षाचा "कै. वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार", उपयोजित कला 
क्षेत्रामध्ये महत्त्वाचे योगदान दिलेले ख्यातनाम कलावंत श्री. अरुण काळे यांना प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
०२. या पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम रु. ५.०० लक्ष, स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र असे आहे. सदर पुरस्कार प्रदान 
करण्याबाबत संचाळक, कला संचालनालय, मुंबई यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 
०३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९१८४१२५९७०८ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SATISH JAGDERAO es all claw inwineek eae 
TIDKE 


u=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 


cn=SATISH JAGDERAC 
02.09 18:51:09 


(सतिश तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


-2B92CE7FD9AB37DD50427E28109CBB133F9887 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२४/प्र.क्र.१६/तांशि-६ 


३. श्री. अरुण काळे, ६१/६२ मोना लिसा, स्टॅ.बॅप्टीस्ट रोड, बांद्रा (प), मुंबई ४०० ०५०. 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
५. कला संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवड नस्ती (तांशि-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


